वाचा : 


१० 


११ 


जिल्हा व सत्र न्यायालय जळगाव, पुणे, 
गडचिरोली, बुलढाणा, गोंदीया, बीड, व 
औरंगाबाद यांना त्यांचे नियंत्रणाखालील 
न्यायालयांमध्ये लहान बांधकामे / दुरुस्ती 
करण्यासाठी निधि उपलब्ध करुन 
देणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १७ ऑक्टोबर, २०२२ 


शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्रमांकः संकीर्ण ०११५/१०५९/प्र.क्र.१०/का.११, 

दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ 

जिल्हा व सत्र न्यायालय पुणे यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा क्रमांक ६९६९/२०२१, 

दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२१ 

जिल्हा व सत्र न्यायालय गडचिरोली यांचे सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश क्रमांक 
स.अ.(बांध.)/१४७/२०२१, दिनांक १४ डिसेंबर, २०२१ 

जिल्हा व सत्र न्यायालय गडचिरोली यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश क्रमांक 
स.अ.(बांध.)/५/२०२२, दिनांक १३ जानेवारी, २०२२ 

जिल्हा व सत्र न्यायालय बुलढाणा यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश क्रमांक :------ ी 

दिनांक १४ डिसेंबर, २०२१ 

जिल्हा व सत्र न्यायालय गोंदीया यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा क्रमांक १२६८/प्र.क्र.०१/२०२१, 
दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२१ 

जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा क्रमांक बांवि/२०७/२०२२, दिनांक 
११ जानेवारी, २०२२ 

जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा क्रमांक बांवि/१२७०/२०२२, दिनांक 
१५ फेब्रुवारी, २०२२ 

जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा क्रमांक ६८९/२०२०, 

दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०२० 

जिल्हा व सत्र न्यायालय औरंगाबाद यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा क्रमांक डि-१/०१/२०१९- 
२०२०, दिनांक १८ मार्च, २०२० 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः पुरक २०२२/प्र.क्र.६६/अर्थ-३, 

दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१/का.१२ 


प्रस्तावना : 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. (१) ते (१०) मध्ये नमूद केलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेश्ांच्या अनुषंगाने 
राज्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालय जळगाव, पुणे, गडचिरोली, बुलढाणा, गोंदीया, बीड, व औरंगाबाद यांनी 
निधिची मागणी केली आहे. या कामांसाठी निधिची तरतुद करण्यासाठी ऑगस्ट, २०२२ च्या पावसाळी 
अधिवेशनामध्ये विधानमंडळास सादर करण्यात आलेली पुरवणी मागणी मंजूर झाली असल्याने या 
न्यायालयासांठी निधि उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

जिल्हा व सत्र न्यायालय जळगाव, पुणे, गडचिरोली, बुलढाणा, गोंदीया, बीड, व औरंगाबाद यांना त्यांचे 
नियंत्रणाखालील न्यायालयांमध्ये लहान बांधकामे / दुरुस्ती करण्यासाठी निधि उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या खालील तक्त्यात अ.क्र. (३) येथील रकान्यात नमूद रक्कमेची रुपये 
३,१४,८२,३६९/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी चौदा लक्ष ब्याऐंशी हजार तीनशे एकोणसत्तर फक्त) पुरवणी मागणी 
विधानमंडळाने मंजूर केलेली आहे :- 


अ.क्र न्यायालयीन इमारती प्रशासकीय मान्यता | २०% मर्यादेत वितरीत नियंत्रक 
देण्यात आलेली/ | करावयाची रक्‍कम अधिकारी 
विधानमंडळास (रुपये) संकेतांक 

सादर करण्यात 

आलेल्या पुरवणी 

मागणीची रक्‍कम 

(रुपये) 
Rae 2 ३ हि 0. - || ५ 
अंमळनेर, जिल्हा जळगाव १२,१४,००० २,४२,८००.० J 0024 
येथील न्यायालयीन इमारतीच्या 


परिसरात कॅन्टीन इमारत 
बांधण्यासाठी झालेल्या खर्चास 
कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत 


२ वडगाव मावळ, ता.मावळ, ५,००,००० १,००,०००.० J 0023 
जिल्हा न्यायालय पुणे येथील 
न्यायाधिडहा  निवासस्थानाच्या 


दुरुस्ती करण्याबाबत 

३ जिल्हा व सत्र न्यायालय २९,८०,००० ५,९६,०००.० J ००३६ 
गडचिरोली यांच्या इमारतीची 
बाह्य रंगरंगोटी करण्याबाबत 

शि दिवाणी व फौजदारी न्यायालय १०, ३०,००० २,०६,०००.० 3००३६ 


वडसा देसाईगंज, जिल्हा 
गडचिरोळी या न्यायालयीन 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१/का.१२ 


अ.क्र न्यायालयीन इमारती प्रशासकीय मान्यता २०% मर्यादेत वितरीत नियंत्रक 
देण्यात आलेली/ | करावयाची रक्‍कम अधिकारी 
विधानमंडळास (रुपये) संकेतांक 
सादर करण्यात 
आलेल्या पुरवणी 
मागणीची रक्‍कम 
(रुपये) 
इमारतीची स्ट्रागरुम 
बांधकामाबाबत 
५ देऊळगाव राजा व नांदुरा, ७३,३१,९८५ १४, ६६,३९७.० J ०००९ 


जिल्हा बुलढाणा न्यायालय 
परिसरामध्ये अग्नीप्रतिबंधक 
उपाययोजना राबविणेबाबत 


नि अजुनी मोरगाव, जिल्हा गोंदीया ७३,०२,८४३ १४, ६०,५६८.६ 5००७२ 
येथील न्यायालयीन इमारतीच्या 
उर्वरीत असलेल्या संरक्षण 
भिंतीच्या बांधकामाकरीता निधि 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 


9 बीड जिल्हा न्यायालयांतर्गत सर्व ४२,५२,०४१ ८,५०,४०८.२ ००१५ 
तालुका न्यायालयांसाठी 
न्यायदान कक्षात ध्वनीक्षेपक 
यंत्रणा बसविणेबाबत 


८ बीड जिल्ह्यातील नवीन जिल्हा ७,००,००० १,४०,०००.० J 0094 
न्यायालय इमारतीमध्ये लेखा व 
वित्त विभागामध्ये स्ट्रांगरुम 
तयार करणेबाबत 


९ अंबाजोगाई, जिल्हा बीड येथील १८,०६,००० ३,६१,२००.० J 0094 
न्यायालयांकरीता लॉकर व 
स्ट्रॉगरुम तयार करणेबाबत 


श जिल्हा व सत्र न्यायालय ४३, ६५,५०० ८,७३,१००.० J 0092 
औरंगाबाद न्यायालयीन 
इमारतीत Child — Friendly 
Court तयार करणेबाबत 


एकूण ३,१४,८२,३६९ ६२,९६,४७३.८ 


२. सदर पुरवणी मागणी, "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५, दिवाणी व सत्र न्यायालये, 
(०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधिडा, (०२) (09) जिल्हा व सत्र न्यायाधिडा (अनिवार्य) (२०१४ ०१७२)” या लेखाशीर्षाखाली 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FRAT २०२२/प्र.क्र.२०१/का.१२ 


मंजूर झालेली आहे. त्यानुसार उपरोक्‍त तक्त्यातील नमूद कामांकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या 
रकक्‍्कमेपैकी २०टक्के इतक्या मर्यादेतील निधि नियंत्रक अधिकारी, संबंधित प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिठठा यांना 
याद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. सदर न्यायालयांसाठी आवड्यक तो खर्च उपरोक्‍त नमूद लेखाशीर्षाखाळलील 
सन २०२२-२३ करीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९११/२०२२/व्यय-५, दिनांक २० 
जून, २०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१७१४५२२६५८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW 
AND JUDICIARY DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra 


2.5.4.20=eaafa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337 
b724d471400fbcfb074e051, 
udonym=00D295F 198C67FDB703 1897066C5804DA623 


pset 
172६ 
serialNumber=38DA45FC182DE9210D4220CD41371018A4 
D6F00892E5D1478CBA8413AFB06C03, cn=NITIN V JIWANE 


Date: 2022.10.17 14:54:38 +05'30' 


(नि. वि. जिवने ) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-१), उच्च न्यायालय मुंबई (पत्राने) 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जळगाव/ पुणे/ गडचिरोळी/ बुलढाणा/ गोंदीया/ बीड/ 
औरंगाबाद 

३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर, 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव/ पुणे/ गडचिरोली/ बुलढाणा/ गोंदीया/ बीड/ औरंगाबाद 
५. वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-५ / अर्थ ११, मंत्रालय, मुंबई 
६. विधि व न्याय विभाग कार्यासन २३ व २४, मंत्रालय, मुंबई 
७. निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


